शासन निर्णय क्रमांक ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/ 
संगणक, दि.१४ सप्टेंबर, २०२० चे 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.१५५/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र. मधीळ शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक ३ मधील ओळ क्र.३ ते ५ मध्ये 


पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व शिक्षण संचालक, 


(माध्य.व उच्च माध्य. ) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
याऐवजी 


यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व संचालक, 


महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, (विद्या प्राधिकरण), पुणे तथा संचालक, 


महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे, असे वाचण्यात यावे. 


सदर WMA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२८१११८३१२७२१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram 


Mundhe 


Ie 
shtra, ou=School Education and 


10032, st= री 
-30497613060९28102148८2९93300903९०५9103453९9227031९१3 
411061, 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


560030502643ॅ5167095001315121300. 
jundhe 


प्रत :- 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक 


२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


